श्री. योगेश सुरेश पाटील, सह 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण  संचालनालय,महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: २०२२/प्र.क्र. १६६/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन आदेशा:- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कामे पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
प्रशासकीय निकड लक्षात घेता, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने श्री. योगेडा सुरेश पाटील, सह 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची खाळीळप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. क्र. अधिका-यांचे नाव व बदलीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
पदनाम ठिकाण 
raid 2 3 
शि श्री. योगेश सु. पाटील, संचालक, रिक्त 


सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व | महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय | पदी 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र | शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
राज्य, मुबई. 


२. श्री. पाटील यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती संचालक, 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 


३. संबधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज 
प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदनी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


४. सदर बदली आदेशानुसार संबंधित अधिकारी तात्काळ बदलीच्या पदावर हजर न झाल्यास 
वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक 
समजून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल, यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः २०२२/प्र.क्र. १६६/व्यशि-१ 


५. तसेच, श्री. पाटील यांच्याकडे सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील शासन आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९२३१८०८४२३५०३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO : 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brac) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
३. संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
६. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/नाशिक/पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 
७. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. सह सचिव (व्यशि), Hered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


